नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ४० 
अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-इपीडी-१००१/प्र.क्र.३१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक ०९ मार्च, २०२० 


शासन निर्णय:- 

नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, दिनांक ०९ 
मार्च, २०२० अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्र "अ", "ब", "क", "ड", "ई", "फ" व “ग” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ४० अस्थायी पदांना 
दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली 
एकूण ४० पदे दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत सुरु ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत असून या ४० पदांवरील खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ 
ते ग) दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व सन २०२०-२०२१ या वर्षासाठी सदर 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०२० अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२१११११०८४६१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Tu S h a | Pp Uu | u S h otta mM Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=6dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 


सहपत्र: विवरणपत्रे H i rl e k a [| conn तयाते cn=Tushar 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


२. महालेखापाल-, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई. 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
६. वित्त विभाग (आ. पु.क. /व्यय-८ / वि. सु. १), मंत्रालय, मुंबई, 

७. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र - अ 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
पदाचे नांव पदांची लेखाश्ीर्ष 


संख्या 
लघुलेखक | एस-१५:४१८००-१३२३०० २ | ओ-७, ३४५१, 
उच्चश्रेणी) सचिवालयीन - आर्थिक 


२ शिपाई एस - १: १५०००-४७६०० सेवा १०१ नियोजन आयोग 


/ नियोजन मंडळ, 
०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवार्य) 
(38490208) 
विवरणपत्र -ब 
(नियोजन विभाग (खुद्द) 


पदाचे नांव ___ वेतनस्तर पदांची लेखाशीर्ष 


सख्या 
Da सस [mecca [a fates 
र| विशेष काव अधिकास | एल २० १६१००१७५०० [| सचिवालयीन on 
| लेखाअधिकारी | एल १६:४७९०००१७२७०० १ सेवा-०९०- सचिवालय 
४ | लघुलेखक RM | एस १७:३८६००-१२२८०० | ३] (0) (७१ नियोजन 
५ | देयक लेखापाल [एस ६:१९९००-६३२०० [२ | विभाग (दत्तमत” 
cfs _[एर्‍३:१६8७०५२६० | अनिवायी(& 
कपा 
८ [ager [एस ३१६६०००२०० [a 
९ [झिपई ___[एल२१०१५०००७७७ १ 


विवरणपत्र -क 


पदाचे नांव पदांची सं लेखाशीर्ष 


el स्त २७8००२०८05 १ [ओर 


कक्ष अधिकारी | एस - २०: ५६१००-१७७५०० सचिवालयीन - आर्थिक 


लघुलेखक | एस - १६:४४९००-१४२४०० सेवा-०९०- सचिवालय- 
"Leen [| Jenene 
ancy 
(3849092) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र-ड 
(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) 


वेतन स्तर पदांची लेखाशीर्ष 
संख्या 


aa कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० ओ-३, 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
अधिकारी ६०-इतर कार्यक्रम 


३ एस - ६: १९९००-६३२०० ००१, रोजगार हमी 


ह रिंगा. मक तितने fas ae 


09) रोजगार हमी 
योजना 
(०१) (09) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 


विवरणपत्र - ई 


(रोजगार हमी योजना प्रभागासाठी) 


पदाचे नांव पदांची | लेखाशीर्ष 


बि उप सचिव । एस - २५: ७८८००-२०९२०० ओ-३, 
२५०५- ग्रामीण रोजगार 
कक्ष अधिकारी | एस - २०: ५६१००-१७७५०० तर कोकम 
६०-इतर कार्यक्रम 


सहायक कक्ष | VA - १४: ३८६००-१२२८०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एकूण (०१) (०१) रोजगार हमी योजना 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र- फ 


संख्या 
किली कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० a ओ-३, 
लेखाधिकारी- गट अ एस - 20: ५६१००-१७७५०० क्य २५०५- ग्रामीण रोजगार 
सहायक कक्ष अधिकारी । एस-१४: ३८६००-१२२८०० ६०-इतर कार्यक्रम 


णता ती 
2. 
90०0000000 अता क ता Cen 

ब डया 
टा. 


एकूण योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र ८०/का.१४२१, 
दि. २१ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ग 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशिर्ष 
संख्या 
eal सह संचालक / अवर सचिव | एस - 23: ६७७००-२०८७०० बि Si, ३४५१, सेक्रेटरिएट 
२ संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० a आर्थिक सेवा, ०९०- 
सचिवालय, (०१) (०१) 
३ सांख्यिको सहायक एस - १०: २९२००-९२३०० २ | नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२) 
एकूण ४ 


z 
७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


